महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-आ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 
७ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत.- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक :-पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-१/प्रशा-२,दिनांक ०८.०३.२०१९ 


शासन शुदीपत्रक :- 


संदर्भाधिन दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार शिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर कार्यरत असलेल्या एकूण ७ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी पूर्ण करण्यात आळा आहे. सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्रामधीलळ अ. क्र. ७ येथे नमूद श्री. नितीन पोपटराव बच्छाव, शिक्षणाधिकारी 
यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ५ , ७ व ८ येथे खलील प्रमाणे दिनांक नमूद करण्यात आले आहेत. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे । शासन सेवेत =| शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा ।रकाना६ परिविक्षाधीन 
क्र. | नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू मधील कालावधीत | मधील कालावधी 
आदेशाचा झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | कारणांमुळे | समाधानकारक 
दिनांक दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण अर्जित | वाढलेला पूर्ण केल्यामुळे 
कालावधी पूर्ण | /परिवर्तीत | परिविक्षाधीन | शासन सेवा 
होण्याचा रजा इ. कालावधी पूर्ण | ज्या 
दिनांक एकूण होण्याचा दिनांकापासून 
कालावधी । दिनांक पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 
व| २ 5) =a is नि क्रि. ae ec 
श्री.नेतीन । शा.शि.व क्रो.वि. | 0¢.09.209§ | 09.09.2099 | २० दिवस | २७.०१.२०१७ | २८.०१.२०१७ 
७ । पोपटराव ,शा.नि.क्र.एसए 
बच्छाव टी ३८१४/प्र.क्र. 
२१२/प्रशा-२, 
दिनांक 
०६.०१.२०१६. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-१/प्रशा-२ 


त्याऐवजी रकाना क्रमांक ५ , ७ व ८ येथील दिनांक पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावेत. 


अ. | अधिका । शासन सेवेत शासन सेवेत रकाना ४ परिविक्षा | रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र. | र्‍यांचे नांव | नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | Ailes कालावधी | मधील कालावधी 
आदेशाचा झाल्याचा दिनांकानुसार | त कारणांमुळे | समाधानकारक 
दिनांक दिनांक परिविक्षाधीन | घेतलेल्या | वाढलेला पूर्ण केल्यामुळे 
कालावधी पूर्ण | एकूण परिविक्षाधीन । शासन सेवा ज्या 
होण्याचा अजिंत/प | कालावधी पूर्ण | दिनांकापासून 
दिनांक Radia | होण्याचा पुढे चालु 
रजा इ. | दिनांक ठेवावयाची आहे 
एकूण तो दिनांक. 
कालावधी 
ती २ 3 ॥७७५९ ५ ५ 40 त C 
श्री.नितीन | शा.शि.व क्री.वि. | ०८.०१.२०१६ | 09.09.2092 | २० दिवस | २७.०१.२०१८ | २८.०१.२०१८ 
७ | पोपटराव | ,शा.नि.क्र.एसए 
बच्छाव टी ३८१४/प्र.क्र. 
२१२/प्रशा-२, 
दिनांक 
०६.०१.२०१६. 
२. हे शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३१११३१२०६३३२१ असा आहे. हे शासन 

शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. en 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ravindra = 
Pralhad Ate = 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
३) सर्व शिक्षण संचालक 
४) संबंधित विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 


o~ 


षु 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


-८४) 


(* &. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), HERTS 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


